मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, 
औरंगाबाद, या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - मुवाढ २०२१/(प्र.क्र.९६/२१/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: ०८.०९.२०२१ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/प्र.क्र.४५/२०२१/लाक्षेवि आस्था, दि.१८ मार्च २०२१ 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
३. मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद, यांचे पत्र जा.क्र. मुलेप/आ- 
१/६३४/सप, दि. २०/०७/२०२१. 


प्रस्तावना - 


मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद या विभागातील नियत अस्थायी व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते 
३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद 
यांनी त्यांच्या दि. २०/०७/२०२१ च्या पत्रान्वये त्यांचे कार्यालयतर्गत असलेल्या विभाग व उपविभाग 
व शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८६ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते 
२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्य लेखा परिक्षक, औरंगाबाद यांचे कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८६ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य लेखा परिक्षक, जळ व सिंचन, औरंगाबाद यां कार्यालयातील 
कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८६ पदांना 
दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(प्र.क्र.९६/२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी ' रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
आस्थापनेवरी । अस्थायी 
ल पदे आस्थापनेवरी 
ल पदे 
a/R 3 ४ 4 
मुख्य लेखा परिक्षक, जल ८६ निरंक २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
व सिंचन औरंगाबाद. (योजनेत्तर), ८० सर्वसाधारण, ८०० 
इतर खर्च (०६) महाराष्ट्र जलसंपत्ती 
विकास केंद्र, औरंगाबाद (०६)(०२) 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती 
विकास केंद्र, औरंगाबाद. 
(२७०१ ८८२८) 
१. मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन औरंगाबाद, कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ८६ पदे नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८६ मंजूर पदांना ती सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Red नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ 
पदांच्या मर्यादेत आहेत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत राहतील. 


3. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधीळल वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 


४. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०९०८१५२८०१४६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Purnima Devan g Desai DN ce SPA Cuvee Desa NS 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
Date: 2021.09.08 15:29:36 +05'30' 


( पुर्णिमा देसाई ) 
सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ” उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/प्र.क्र.९६/२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ , औरंगाबाद 
५. मुख्य अभियंता (fan), जलसंपदा विभाग, पुणे. 
६. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 
७. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, पुणे 
८. मुख्य लेखा परीक्षक, जल व सिंचन महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद 
९. जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद 
१०. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशी)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/प्र.क्र.९६/२१)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट-अ 
मुख्य लेखा परिक्षक जल व सिंचन , महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद 
शासन निर्णय, क्रमांक-मुवाढ-२०२१/( प्र.क्र.९६/२१ )/लाक्षेवि (आस्था), दिनांक ०८.०९.२०२१ चे सहपत्र. 


अ.क्र पदनाम नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील मुदतवाढ 
दिलेली पदे 

a मुख्य अभियंता eS 
२ कार्यकारी अभियंता ७ 
३ उप विभागीय अभियंता/सह श्रेणी १ १४ 
४ शाखा अभियंता/स.अ.श्रे.-२ २० 
षु विभागीय लेखापाल SS 
g प्रथम लिपिक शिका 
७ वरिष्ठ लिपिक ae 
Z लिपिक/टंकलेखक १७ 
९ वाहन चालक ७ 
a ० शिपाई १५ 
a q चौकीदार २ 

एकूण ८६ 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 


Purnima Deva ng DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
D 1 OU = Water Resources Department 
esal Date: 2021.09.08 15:29:51 +05'30' 


( पुर्णिमा देसाई ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


